उप निबंधक सहकारी संस्था या संवर्गातील 
बदल्यांबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. राजस २०१९/ प्र. क्र. २५/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
दिनांक : २७ मार्च, २०१९ 


वाचा:- शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. राजस २०१९/ प्र. क्र. २५/५-स, दिनांक 2/3/2098 


शुध्दीपत्रक 

शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. राजस २०१९/ प्र. क्र. २५/५-स, दिनांक 2/3/2098 मधील परिच्छेद 
३ " प्रशासकीय सोयीस्तव सदरच्या आदेशांची अंमलबजावणी दिनांक १ एप्रिल, २०१९ नंतर करण्यात येईल" या ऐवजी " दिनांक 
१०/३/२०१९ पासून लोकसभा २०१९ च्या निवडणूकी संदर्भातील आचारसंचिता लागू झाली आहे. त्यामुळे दिनांक २/३/२०१९ 
रोजीच्या बदली आदेशांची अंमलबजावणी आचारसंहिता समाप्त झाल्यानंतर करण्यात येईल .” असा वाचण्यात यावा. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून 
त्याचा सांकेतांक २०१९०३२७१६५३०५६४०२ असा आहे. हा शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Manjiri 
Ganeshbhushan Joshi : as 
(4.7. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 

१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 
साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. Wash, THEM, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

५. सर्व विभागीय सहनिबंधक (प्रशासन/लेखापरिक्षण) व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था/सर्व जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक ( व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ) 

७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

८. महालेखा पाल, महाराष्ट्र % मुंबई/नागपूर (लखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 

९. संबंधित अधिकारी, ARI सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 

१०. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

११. खाजगी सचिव, मा.मंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 

१२. खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 

७. स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री 

८.स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

९. उप सचिव, मा. मुख्यमंत्री 

१०.निवडनस्ती (कार्या-५स) 


